शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, रत्नागिरी येथे सुरु करण्यात 
आलेल्या ४३० खाटांच्या रुग्णालयाकरीता 
आवश्यक पद निर्मितीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २४२३/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख:- ०८.०७.२०२४ 


वाचा :- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- एमईडी-२०२०/ 
प्र.क्र.१८/२०/ शिक्षण-१, दिनांक ०२.०९.२०२२. 
२) संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक :- DMER- 
92099 /94/2022-EDU, दिनांक २७.०२.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा १००० लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण कमी असल्याने 
तसेच राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य 
विभागातील डॉक्टरांची बहुतांशी पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम 
भागातील जनतेस आरोग्यविषयक प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरिता तसेच राज्यातील उपलब्ध 
वैद्यकीय सुविधांचा विचार करता रत्नागिरी जिल्हा तुलनेने वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यामागे 
मागासलेला असल्याने केंद्र शासन व राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून रत्नागिरी येथे 
१०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे 
रुग्णालय स्थापन करण्यास मा.मंत्रीमंडळच्या दि.१०.०८.२०२२ च्या बैठकीतील निर्णयानुसार वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या दिनांक ०२.०९.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 


तसेच सदर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सलंग्नित रुग्णालयाकरिता गट-अ ते गट-ड मध्ये 
एकूण ९८६ पदे निर्मिती करण्यास व भरण्यास तसेच त्यापोटी येणाऱ्या रुपये ११०.६८ कोटी इतक्या अंदाजित 
खर्चास परवानगी देण्याचा मा.मंत्रीमंडळाने निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
त्यास संलग्नित रुग्णालयाकरीता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकानुसार वर्ष निहाय, आवश्‍यक 
पदनाम निहाय पदनिर्मिती आवश्‍यक असल्यामुळे आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या संदर्भ 
क्रमांक २ च्या पत्रान्वये सादर केल्यानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, रत्नागिरी करिता 
आव्यक असलेल्या पदांच्या पदनाम निहाय पदनिर्मितीस मान्यता देण्याबाबत अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि. व 
सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांच्या उपसमितीच्या दि.२७.१०.२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत तसेच मा. 
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.३०.११.२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २४२२/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१ 


बैठकीतील मान्यतेनुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी येथे सुरु करण्यात आलेल्या ४३० 
खाटांच्या VOT SAT aT पदनिर्मितीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, रत्नागिरी येथे सुरु करण्यात आलेल्या ४३० खाटांच्या 


रुग्णालयाकरीता विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केल्यानुसार गट-अ ते गट-क मधील नियमित yor पदे 
वर्षनिहाय टप्प्याटप्प्याने निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच विवरणपत्र “ब” मध्ये नमूद 
केल्यानुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या ४७७ मनुष्यबळ सेवा बाह्ययंत्रणेकडून घेण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
१) विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेली प्रथम, द्वितीय, तृत्तीय व चतुर्थ टप्यातील पदे टप्पा निहाय 
मंजूर होणार असून, प्रथम वर्षाबाबतची पदे तात्काळ निर्माण होतील व उर्वरित द्वितीय, तृत्तीय व 
चतुर्थ टप्यातील पदे प्रती वर्षी निर्माण होतील. 
२) सदर पदांच्या वेतनाकरीता संस्था निहाय लेखाशिर्ष व आहरण संवितरण सांकेतांक मंजूर करुन 
घेण्यात यावे. 
३) पुढील टप्प्यांच्या वेतनाची तरतूद संस्थेच्या प्रती वर्षीच्या अंदाजपत्रकात करण्यात यावी. 
४) पुढील टप्प्यांच्या पदांचा समावेश प्रतीवर्षी अस्थायी पदांच्या मुदतवाढ प्रस्तावात करण्यात यावा. 
५) बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेतांना, वित्त विभागाच्या दि.२७.०४.२०२२ च्या झासन निर्णयातील मार्गदर्शक 
सुचनांचे पालन करण्याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी. 
६) बाह्ययंत्रणेद्वारे ज्या मनुष्यबळ सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, त्या मनुष्यबळ सेवांची 
परीगणना मंजूर पदे अशी करण्यात येऊ नये. 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४५/आपुक, दिनांक २३.०४.२०२४ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०८१५२२५११६१३ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे ५ H A N KA R Digitally signed by SHANKAR TRYAMBAK JADHAV 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

7 2.5.4.20=65f3f46951 11ee4b72455e21ef9099788d 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार दे व नावाने ने 9b999ffbcaaa070711f14d2a10e138, 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व नावाने. TRY A M B A K 11 1. 
serialNumber=C83EBBB277C2E72C85231B87F68 
4C424A13C398A4F921B6D167A8C859E9817F5, 
JA D H AV cn=SHANKAR TRYAMBAK JADHAV 


Date: 2024.07.09 16:40:17 +05'30' 


(ठांकर जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
षः मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २४२२/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१ 


मा.सभापती, महाराष्ट्र विधारपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधारसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखन सामुग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई. 
कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. 

ग्रंथपाल, ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधान मंडळ, सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव (आ.पु.क./व्यय-१३/सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी/नोंदणी शाखा प्रमुख, वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (वैसेवा-१). 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २४२२/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१ 


झासन निर्णय क्रमांक: पदनि २४२३/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१, दिनांक ०८.०७.२०२४ चे सहपत्र 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, रत्नागिरी येथे सुरु करण्यात आलेल्या ४३० खाटांच्या 
रुग्णालयाकरीता आवऱयक पद निर्मितीबाबत 


विवरणपत्र-“अ” 


तक्ता क्र.१ - नियमित पदे (संवर्गनिहाय) 


अ.क्र पदनाम ती प्रथम | व्दितीय | तृतीय | चतुर्थ एकूण 
वर्ष । वर्ष | वर्ष । वर्ष 

गट-अ 
१  । वैद्यकीय अधीक्षक 85-२३ : ६७७००-२०८७०० | १ a 0 | ha q 
2. | उपवैद्यकीय अधिक्षक S-23 : ६७७००-२०८७०० | १ a 0 | |? | q 
3. | वैद्यकीय अभिलेख अधिकारी | 5-२० : ५६१००-१७७५०० | १ 0 | 0 | L* i q 
एकूण ३ 0 | शिडी aa 3 

गट-ब 
४ | निवासी वैद्यकीय अधिकारी 5-२० : ५६१००-१७७५०० १ || 0 | ia q 
५ | प्रशासकीय अधिकारी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १ 0 | 0 | [| q 
६ । अधिसेविका 5-१७ : ४७६००-१५११०० | १ विकी a | q 
एकूण 3 ca a [2] 3 

गट-क 
७ । सहाय्यक अधिसेविका S-49 : ४७६००-१५११०० १ शिना शिडी द्वि q 
८ । कार्यालयीन अधिक्षक 5-१४ : ३८६००-१२२८०० | ३ दिशी शि Le] 3 
९ | वैद्यकीय समाजसेवक 5-१४ : ३८६००-१२२८०० | २ २ | 8 | a ४ 
१० | भौतिकोपचारतज्ञ 85-१४ :३८६००-१२२८०० | १ 0 | १ Le २ 
११ । व्यवसायोपचारतज्ञ 5-१४ :३८६००-१२२८०० a ॥ | q ees q 
१२ | परिसेविका 85-१४ :३८६००-१२२८०० | १७ १२ ७ ४ ४० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २४२२/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१ 


अ.क्र पदनाम ae प्रथम | व्दितीय | तृतीय | चतुर्थ एकूण 
वर्ष | वर्ष वर्ष । वर्ष 
१३ | वरीष्ठ सहाय्यक S-93 : ३५४००-११२४०० | ५ ३ १ क्य ९ 
१४ | अधिपरीचारीका 5-१३ : ३५४००-११२४०० | ११४ | ११७ ६२ ष्‌ ३५० 
१५ | स्पीच थेरपीस्ट S-93 : ३५४००-११२४०० Ley q | 8 | हिं १ 
१६ आहार तज्ञ 5-१४ : ३८६००-१२२८०० १ | | 8 | | १ 
१७ | वरिष्ठ औषधनिर्माता S-93 : ३५४००-११२४०० १ a 0 | |? | q 
१८ | लघूलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १ | | 8 | = | १ 
१९ | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 5-१३ : ३५४००-११२४०० ५ ५ रि i= | aq 
२०  । क्ष-किरण तंत्रज्ञ S-93 : ३५४००-११२४०० १ १ २ [Le | 8 
२१ | इ.सी.जी. तंत्रज्ञ 5-१३ : ३५४००-११२४०० २ १ १ षि ४ 
२२ | निर्जतुकीकरण तंत्रज्ञ 8-८ : २५५००-८११०० १ a 0 | [= | q 
33 पटलेप तंत्रज्ञ/ Plaster 5-१३ : ३५४००-११२४०० a व शो वर दु 
Technician 
२४ | औषधनिर्माता 35-१० : २९२००-९२३०० ७ ३ हि |? | qo 
२५ । दंततंत्रज्ञ 5-१० : २९२००-९२३०० कि १ शिन Le | q 
२६ | कनिष्ठ लिपीक 5-६ : १९९००-६३२०० ९ ४ ४ ३ २० 
२७ | विजतंत्री 5-८ : २५५००-८११०० १ a q ची २ 
२८ | प्रयोगशाळा सहाय्यक 5-७ : २१७००-६९१०० २ २ 0 | कच ४ 
28. | क्ष-किरण सहाय्यक 5-७ : २१७००-६९१०० २ २ २ eal & 
३० | वरिष्ठ लिपिक 5-८ : २५५००-८११०० é ४ २ [* १४ 
३१ । वस्त्रपाल 8-६ : १९९००-६३२०० २ [| | @ | [ei २ 
३२ । वाहन चालक 5-६ : १९९००-६३२०० २ २ | [=] ४ 
एकूण १८८ १६१ ८९ ६५ ५०३ 
एकत्रित एकूण 
नियमित पदे १९४ | १६१ ८९ ६५ । ५०९ 
(गट-अ-- गट-ब-- गट-क) 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २४२२/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१ 


शासन निर्णय क्रमांक: पदनि २४२३/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१, दिनांक ०८.०७.२०२४ चे सहपत्र 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, रत्नागिरी येथे सुरु करण्यात आलेल्या ४३० खाटांच्या 
रुग्णालयाकरीता आवऱयक पद निर्मितीबाबत 


विवरणपत्र-“ब” 


तक्ता क्र.२- (बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा) 


अ.क्र पदनाम प्रथम वर्ष | व्दितीय वर्ष | तृतीय वर्ष | चतुर्थ वर्ष | एकूण 
१ | क्लिनिकल सायकॉलॉजीस्ट १ ॥ शिण शिडी १ 
२ | निवासी वैद्यकीय अधिकारी ४ ३ ३ a १० 
3. | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २ २ शिया a ४ 
४ | बाष्पपात्र परिचर १ १ | ei 2 
५ | सुरक्षा निरिक्षक १ [es oe | ia q 
६ | स्वच्छता निरिक्षक १ १ १ | 8 | 3 
७ | प्रयोगशाळा सहाय्यक २ aa २ = 8 
८ । दुरध्वनी चालक २ २ शशी Le] ४ 
९ । कनिष्ठ लिपिक ४ ३ ३ | 8 | १० 
१० शिपी २ aa = ie 2 
११ | नळ कारागीर १ ॥ ७. | a q 2 
१२ | जोडारी a १ | a q 
१३ । सुतार १ Leh q a २ 
१४ | वाहनचालक २ शिक pe Le 2 
१५ | मुकादम १ १ a id २ 
१६ | स्वयंपाकी ३ २ a | 8 | 4 
१७ । शास्त्रक्रियागृह सहाय्यक षु ९ २ ४ २० 
१८ | न्हावी १ १ aa 0 2 
१९ । परिचर ३६ २४ २ ८ झं 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २४२२/प्र.क्र.१०३/२०२३/वैसेवा-१ 


२० । कक्षसेवक ३८ ४४ २१ १७ १२० 
२१ | सफाईगार ६४ ६८ २५ १८ १७५ 
२२ | सुरक्षारक्षक १३ १२ १० es | 34 

एकूण १८५ 0 ee | | ee ४८ ae 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


